मागणी क्रमांक ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५२, सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा- 
०९० (२०५२ ००२५) अनिवार्य या 
लेखाशीर्षातील २८- व्यावसायिक सेवा या 
उद्दीष्टामध्ये उपलब्ध असणारा रु.१६.८० 
लाख इतका निधी ०५-बक्षीसे या 
उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.४७/१८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२३. 


वाचा: शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: प्रसुधा १११९/प्र.क्र.०३/१८-अ, दिनांक ०३.०२.२०२१ 


प्रस्तावनाः- 

राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा” राबविण्याकरिता कार्यपध्दती निश्चित 
केली आहे. सदर स्पर्धोतील विजेत्यांच्या पुरस्कारासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या ४२.८० लाख आणि सदर 
कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी ६.०० लक्ष असे एकुण ४८.६० लक्ष या रकमेची आवडयकता आहे. सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाच्या मागणी क्रमांक ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष २०५२, सचिवालयीन 
सर्वसाधारण सेवा-०९० (२०५२ ००२५) अनिवार्य या लेखाशीर्षाखाली ०५- बक्षीसे या उद्दिष्टांखालील रू.३२.०० 
लाख रक्कम उपलब्ध आहे. सदर रक्कम अपुरी असल्याने मागणी क्रमांक ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष २०५२, 
सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा-०९० (२०५२ ००२५) या लेखाशीर्षाखाली २८- व्यावसायिक सेवा उद्दीष्टाखालील 
बचतीमधून रुपये १६.८० लाख इतका निधी ०५-बक्षीसे या उद्दिष्टामध्ये पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या मागणी क्रमांक ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५२, सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा-०९० (२०५२ ००२५) या लेखाशीर्षाखाली २८- व्यावसायिक सेवा या 
उद्दिष्टाखालील बचतीमधून रुपये १६.८० लाख इतका निधी मागणी क्रमांक ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष २०५२, 
सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा-०९० (२०५२ ००२५) अनिवार्य या लेखाक्ीर्षाखाली उद्दीष्ट ०५-बक्षीसे (२०५२ 
००२५) मध्ये खालील TRA नमुद केल्यानुसार उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 


येत आहे. (रुपये लाखात) 
मागणी | उद्दिष्ट र्थसंक | सुधारित | वितरीत | प्रत्यक्ष | शिल्लक | प्रस्तावि ण 
क्रमांक ल्पित |।अंदाज ।तरतूद ।खर्च । तरतुद | पुनर्वितरण | नंतर 
Mes तरतुद उपलब्ध 
लेखाशिर्ष "गा १8 mt 
ses ८.१० 36 3 हू विर) लन Be: द्र 
wae | बक्षिसे । 32.00 | 32.00 | 32.00 ae 32.00 | (+)9§.C0 | ४८.८० 
शिर्ष (100%) 
(२०५२ | २८ ७३७.०५ | ७३७.०५ | ६२६.४९ | २१३.७३ | ४१२.७६ । (5१६.८० | ३९५.९६ 
००२५ | व्यावसायिक 

सेवा 


२. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५६ /विवि-व्यय-४, दि. १७.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११९१८३०५३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


_ डील. 


(कि.ब. ननवरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का. २५, व का.२६, मंत्रालय, मुंबई 
५. वित्त विभाग, व्यय-४ व अर्थसंकल्प- १४, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती/का.१८-अ 


